सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील 
शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळातील 
विदयार्थ्यांसाठी सोयी-सुविधांतर्गत वस्तू 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.०९ /शिक्षण-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ मार्च, २०२१ 


वाचा:- 


१.शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-१०८२/९०३८५/(३८)/बीसीडब्ल्यु-४ दि.१६.मे १९८४. 
२.शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-२००२/प्र.क्र. २६८/मावक-४, दि. ४ जुले, २००३. 
३.शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-२०१०/प्र.क्र. ४३०/मावक-४, दि. २६ जुले, २०११. 
४.शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,क्रमांक:- भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
५. आयुक्‍त, समाजकल्याण , पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/शिक्षण/शावगृ-शानिशा/सो.सु./खरेदी 
प्रस्ताव/का-५ अ /२०-२१/२६४८ दि.२२.१.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी शासकीय वसतिगृहे व 


अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला-मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा चालविल्या जातात. मागासवर्गीय 


शैक्षणिक संस्थांना सोयी-सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत सदर शासकीय वसतिगृहे व निवासी झाळांना 


संलग्न असलेली वसतिगृहे यांना आवश्‍यक असलेल्या वस्तुंची खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


AYA TAS कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 


प्रस्तावानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील मागासवर्गीय शासकीय वसतीगृहे व 


शासकीय निवासी झाळांना संलग्न असलेल्या वसतिगृह विभाग येथे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दयावयाच्या 


सोयीसुविधाअंतर्गत मागणीच्या अनुषंगाने शासकीय वसतीगृह तसेच शासकीय निवासी झाळेतील 


विद्यार्थ्यांसाठी आवश्‍यक असलेल्या साहित्य / वस्तुंची खरेदी ई-निविदा / जेम पोर्टलवरून करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.०९ /शिक्षण-२ 


खालील रकान्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रूपये ६३,२७,१३,४२८/- (अक्षरी रूपये त्रेसष्ट कोटी 


सत्तावीस लक्ष तेरा हजार चारशे अठ्ठावीस HR) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(अ) राखून ठेवण्यात आलेल्या संस्थामार्फत खरेदीबाबतचा प्रस्ताव :- 


अ) शासकीय वसतीगृह व शासकीय निवासी शाळांकरिता आवश्‍यक साहित्याची मागणी 


GO > ९० 
बेडशीट 
oo 


चादर ३०१७२ eon 
प्रति चौ. मि. 999.00 


RH कंबल व १५०” x224" 
छ छ 
लोकरी ब्लॅंकेट) या र 


सतरंजी निवासी 
8 saree ८०९ 92 x 44 Ft 
शाळा SIS Hil) 


(आ) ई-निविदेव्दारे / जेम (GEMcaded किंवा ई निविदेव्दारे खरेदीबाबतचा प्रस्ताव :- 


ब) ई गव्हर्नमेंट मार्कटप्लेस Gem) वर किवा ई निविदा प्रक्रीयेव्दारे खरेदी करण्याबाबतच्या 
वस्तु - 
अ. वस्तूंचे मागणी आकारमान 
क्र. । नाव 
1 १_| २ ३ PB 
= उशी ४४२७९ ली 
(कापसाची) 
२ उश्ीचा SHI ८०५९२ १५ ५१३ इंच 
३ लोखंडी कॉट ६९४२ &X2.4x 9.4 (Ft) 
8 गादी २३२२८७ १८२० mm * ७५९ mm * 992 mm 
पत्रा कॉटसाठी 
६५६६ १७७०॥१॥१*८४०॥१॥ *११२॥॥* 
पलंगासाठी 
५ | लोखंडी २२११ ४८”५३२”५३६”* 
डयुयल डेस्क 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.०९ /शिक्षण-२ 


६ ।सागटेबल १७३२ 8x2x2.4 (Ft) 
(मुला-मुलींसाठी) 
खुर्ची $333 3x 1.4 x 9.4 (ग) 
लोखंडी कपाट 
शा.व ४८४ ६ x 3x 9.4 (Ft) 
/शा.नि.शा. 
र प्रयोगशाळा टेबल ३६१ Width १७२० mm,Depth ६२० mm, 


Hight $00 mm Dimension of sink 
५६० X 344 X Joo mm 


१० | o _ प्रयोगशाळा बेंच | ६४६ &Xx9x9.4 (Ft) 
ie १ प्रयोगशाळा ३६५ १८५५॥॥ x 899 mm ४८६ mM 
साहित्य कपाट 
१२ । इलेक्ट्रिक १३२९ ५० लिटर 
वॉटर हिटर 
अ | राखीव वस्तुंची एकूण किंमत- रू.४,४०,४७,९८५ 
ब॒। ई गव्हर्नमेंट मार्केटप्लेस (७७॥)/ई टेंडर वरील वस्तुंची | रू.५८,८६,६५,४४३ 
किंमत 
एकूण किंमत रू.६३,२७,१३,४२८ 


उपरोक्त खरेदी संदर्भातील अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :- 
ई-निविदा /जेम (GEM) पोर्टलवरून विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच विहीत अटी, शर्तीच्या 
अधीन राहून खरेदी करण्यात यावी. 
ओपुरवठादार संस्थेने पुरवठा करावयाच्या वस्तुंच्या आवश्‍यकतेनुसार SAYA, FAST 
कल्याण,पुणे यांच्याकडे नमुने सादर करावेत. त्यांनी सदर नमुने मंजूर करून ते सबंधित 
संस्थेकडे द्यावेत. 
ब) मालाचा पुरवठा करणाऱ्या संस्थेनी सबंधित वसतिगृहाच्या अधीक्षक/गृहपाल यांच्याकडे वरील 
मान्य करण्यात आलेले नमुने दाखवून त्यानुसार मालाचा पुरवठा करावा. 
क)अधीक्षक/गृहपालांनी पुरवठादाराकडून माल मिळाल्याची पोचपावती सबंधित जिल्हयाच्या 
सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांचेकडे सादर करावी. 
ड) शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळांना संलग्न असलेला वसतिगृह विभाग 
यातील प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्येनुसार मागणी व पुरविण्यात आलेल्या वस्तु याबाबत पडताळणी 
करण्याची दक्षता आयुक्‍त,समाज कल्याण, पुणे यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.०९ /शिक्षण-२ 


३. याकरीता AQAA SAM कल्याण,पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत 


करण्यात येत आहे. याबाबत होणारा खर्च लेखाशिर्ष, मागणी क्रमांक एन-३,२२२५, अनुसूचित जाती, 


अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,(०१) (०६) मागासवर्गीय शैक्षणिक 


संस्थावरील सोयी-सुविधा वाढविणे, (२२२५ ३३३१),३१,सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षाअंतर्गत 


भागविण्यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता रू.७५ कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत 


होती. त्यानुसार या लेखाशिर्षाअंतर्गत रू.६३,२७,१३,४२८ इतक्या रकमेच्या खरेदीस वित्त विभागाने 


प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे.तथापि,वित्त विभागाकडून सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठी 


अंतिम झालेल्या सुधारीत अंदाजानुसार या लेखाशिर्षाखाली रू.३७.५० कोटी इतकी रक्‍कम उपलब्ध 


असल्याने रू.३७.५० कोटी इतक्या रकमेच्या मर्यादेत खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातून खर्च 


करण्यात यावा. उर्वरीत रू.२५,७७,१३,४२८ इतक्या रकमेची खरेदीचा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षाच्या उपलब्ध असलेल्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० /२०१३ /विनियम, 
भाग-२,दिनांक १७.४.२०१५,वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग-पहिला,उपविभाग-तीन, 


अ.क्र.४, परि. क्र. २७ (2) (ओ,भाग-पहिळा,उपविभाग-२,अ.क्र. 30, नियम क्र.९०, अ.क्र.४५, नियम 


क्र.१६९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक११६/व्यय-१४, दिनांक १८.३.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस 


अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२५१८१११७२५२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
D | N E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCod 
st=M 
RA MC H A N D RA 2542 2201 1cf8cde3b074d561cd711c17c6c3fd836467a8648 
8त21 010९, 
idonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB128B35 1603D2AB8BA, 
INumber=FC344849650CEO7C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2 
D | N G L E ACD65F7CEE1828C 10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
2021.03.25 18:16:57 +05'30' 
(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१.आयुकक्‍्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परीक्षा) (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
३.मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४.मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५.सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाज कल्याण, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.०९ /शिक्षण-२ 


६.सर्व सहायक आयुक्‍त,समाज कल्याण, 

७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

८.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, व्यय-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९.प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


